महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 
व्यववसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 

दि. ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६३)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ जानेवारी, २०२१. 


_वाचा:- १) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे शासन परिपत्रक,समक्रमांकीत 
दि. २५.११.२०२० 
२) सहाय्यक संचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सु./२०२०/प्र.क्र.१९५, दिनांक १४.०१.२०२१ 


परिपत्रक : 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) वेतनस्तर एस-२५: ७८८००-२०९२०० या संवर्गातील 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१९ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर 
ज्येष्ठतासूची व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी लावण्याची व प्रसिध्द करण्याची 
व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
३. सदर UR परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०१२२१७३४५७२९०३ असा 
आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ei . gitally signed by Kishor Baliram Nanvare 
DN: c=IN, Of Mahi ht ‘Skill Development and 
ip Departr stalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4. 


\6df0afb3cbcb0401 1b094c0c03933b517a839feb4c64184c 


7f85f5adb9, 


rialNumber=2c5d8a2c 1 6bc0d3779e84fefc316a16497391¢87251547b9a 
a Nn Va re 0338e4a70d535bd, 


Date: 2021.01.22 17:38:18 +05'30' 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६३)/व्यशि-१ 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि. 29.90.2099 सोबतचे प्रपत्र * अ“ 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ वेतनस्तर एस-२५: ७८८००-२०९२०० या संवर्गातील सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य व्यववसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ या 
पदावर पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेश्शाने नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दिनांक 09.09.2098 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची . 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता । सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
Ez 2 3 शिका क्ला षु & a ७ ५५ ८ ९ he ee, eet. ves | ११ 
| | श्री. रमेश प्रगत १८ जून ०९ जूले पदोन्नती ०९ जूले २००८ | ३० जून २०१६ यंत्र अभि. पदवी प्रथम | दि. 30 जून २०१६ रोजी 
रतनलाल १९५८ २००८ श्रेणी १९८१ एम. टेक । नियतवयोमानानुसार से. नि. 
असावा प्रथम श्रेणी १९८४ 
२ २ श्री, सिध्दार्थ । अनुसुचित जाती, | १ जून १९५९ १० जूले पदोन्नती qo FF २००८ | ३१मे २०१७ यंत्र अभि. पदवी प्रथम | दि. 39 मे २०१७ रोजी 
मारोतराव वैध २००८ श्रेणी १९८३ एम. टेक | नियतवयोमानानुसार 
ह्स्ते प्रथम श्रेणी ११९० ।से. नि. 
३ ३ श्री. अनिल विमुक्‍त जाती ०३ डिसेंबर २८ डिसेंबर सरळसेवा २८ डिसेंबर ३१ डिसेंबर | बी. ई.(इलेक्ट्रॉनिक) प्रथम , शासन निर्णय क्र. उ. व तंत्र 
मदनजी (अ) वैध १९६९ २०११ २८ डिसेंबर २०११ २०११ २०२७ प्रथम श्रेणी-१९९३ शिक्षण विभाग क्र. व्यशिअ- 
जाधव एम. ई. (इलेक्ट्रॉनिक sft), २०११/ (प्र. क्र. २८९/०१) / 
प्रथम श्रेणी २००० व्यशि१ , दि. २३/१२/२०११ 
अन्वये सहसंचालक पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍ती परिविक्षाधीन 
कालावधी समाधानकारकपणे 
पूर्ण केला असल्याने व नियुक्‍ती 
पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 
दिल्याबाबतचे शासन आदेश दि. 
२७.०८.२०१४ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. 
४ ४ श्री. वाकडे प्रगत १६ ऑक्टोबर | २३ डिसेबर सरळसेवा २३ डिसेंबर | ३१ ऑक्टोबर यंत्र अभि. पदवी प्रथम शासन निर्णय क्र.उ. व तंत्र 
प्रफुल मधुकर १९६५ २०११ ०२/ २०११ २०११ २०२३ श्रेणी १९८६ एम. टेक शिक्षण विभाग क्र. व्यशिअ- 
(HHS फोर्ज टेक) २०११/ (प्र. क्र. २८९/०१) / 
१९९२ व्यशि१ , दि. २३/१२/२०११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६३)/व्यशि-१ 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता । सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव # (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
Ea 2 3 as ह, | 4 & ळ्या चा ८ ९ 1१ | ११ 
अन्वये सहसंचालक पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍ती परिविक्षाधीन 
कालावधी समाधानकारकपणे 
पूर्ण केला असल्याने व नियुक्‍ती 
पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 
दिल्याबाबतचे शासन आदेश दि. 
२७.०८.२०१४ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. 

4 4 श्री. चंद्रकांत विशेष मागास | २ जानेवारी १९ जानेवारी सरळसेवा ०४/२०११ १९ जानेवारी । ३१ जानेवारी बी. ई.(यंत्र अभि. पदवी) शासन निर्णय क्र.उ. व तंत्र 
आत्माराम प्रवर्ग १९६५ २०१२ २०१२ २०२३ प्रथम श्रेणी १९८६ शिक्षण विभाग क्र. व्यशिअ- 
निनाळे, वैध एम. ई. (पदव्युत्तर पदवी) २०११/ (प्र. क्र. २८९/०१) / 

(मशिन डिझाईन व्यशि१ , दि. १८/०१/२०१२ 
मेकॅनिकल डिझाईन) अन्वये सहसंचालक पदावर 
प्रथम श्रेणी १९९३ सरळसेवेने नियुक्‍ती परिविक्षाधीन 
कालावधी समाधानकारकपणे 
पूर्ण केला असल्याने व नियुक्‍ती 
पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 
दिल्याबाबतचे शासन आदेश दि. 
२७.०८.२०१४ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. 

६ ६ | at. सतिश अनुसुचित ०७ नोव्हेंबर ३० एप्रिल सरळसेवा ०५/२०११ ३० एप्रिल । ३० नोव्हे. अभियांत्रिकी स्नातक शासन निर्णय क्र. उ. व तंत्र 
रुपचंद जमाती १९७३ २०१४ २०१४ २०३१ विद्युत (परमाणु व शिक्षण विभाग क्र. व्यशिअ- 
सुर्यवंशी शाक्‍तीप्रणाली) २०११/ (प्र. क्र. २८९/०१) / 

प्रथम श्रेणी १९९६ व्यशि१ , दि. १६/०८/२०१३ 


अन्वये सहसंचालक पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६३)/व्यशि-१ 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता । सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव # (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
1१ | २ ३ as ह, | 4 ६ ळ्या चा र्र ९ Ft 99 
अद्यापही श्री. सुर्यवंशी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यात आलेला नाही. 
9 ७ श्री.पी.टी. अनुसुचित २८ जुले २०१५ | ०१ डिसेंबर सरळसेवा ०१ डिसेंबर | ३१जूले यंत्र अभि. पदवी प्रथम शासन निर्णय क्र. उ. व तंत्र 
देवतळे जमाती २०१५ २०१५ २०२९ श्रेणी १९८६ शिक्षण विभाग क्र. व्यशिअ- 


२०११/ (प्र. क्र. 308/94) / 

व्यशि१ , दि. २३/११/२०१५ 

अन्वये सहसंचालक पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्यात 

आली आहे. 

अद्यापही श्री. देवतळे यांचा 

परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यात आलेला नाही. 


* (टप्पा १ व टप्पा २ नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूद करावे. 


# (१) सेवेत खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली असून काही कालावधीनंतर मागास प्रवर्गाचा दावा सादर केला आहे व त्या प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे 


(२) सेवेत सर्वसाधारण ( Non-handicapped ) घटकातून नियुक्‍ती झाली असेल व काही कालावधीनंतर अपंगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केळे असेल तर वरील (१) व (2) येथील प्रकरणी 

ज्या दिनांकास मागास प्रवर्गाचा दावा/अप्रगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तो दिनांक नमूद करावा. 
$ पदोन्नत/सरळसेवा/मर्यादीत विभागीय परीक्षा इ. (यापेक्षा वेगळया मार्गाने नियुक्ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूद करावे.) 
७ आवश्‍यक असल्यास अथवा पदोन्नतीकरिता शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असल्यास हा रकाना अंतर्भूत करावा. 


